अलेक्सेई तोल्‌स्तोय यांनी सांगितलेली 
रशियन लोककथा 


"> क ..”» ऊ" .॥॥/..”/ .//” 6. 


कोणे एके काळची कथा. एक मांजर, एक गाणारा पक्षी आणि 
एक कोंबडा असे तिघे एकत्र रहात होते . जंगलात त्यांची एक छोटीशी 
झोपडी होती . दररोज मांजर आणि गाणारा पक्षी खूप दूरवर रानात लाकडे 
तोडायला जात व कोंबड्याला घरात बसवून ठेवीत. 

जंगलात जाण्यापूर्वी ते कोंबड्याला कडकपणे बजावून सांगत: 

“ आम्ही खूप लाब जातोय, तेव्हा तू घरात रहा आणि घर सांभाळ. 
आणि जर कोल्ही आली तर अगदो चिडीचूप बसून रहा, खिडकीमधून 
अजिबात बाहेर डोकावू नकोस.” 


७-2 ा-्ज्या्या 


०72 ।०५०२४६-८५-2 ज्य काय (च्य ००2 रा -ा2२2.2-».2 २2२४५७. १2 ४८ ७०.३2 2०22222५२2 _22२”>£-२-२2 टडर 
ट्डी ७४३१ य 9 १ 1 ब्र क ५ // 2.) र 4 आ 
१०८४७१० ८५७५७८५७६७ 
श्या> > - क 
4<४५>' यह षि ८ की १ 


4 ह 
» 
|] हे ४ 
चस: 4८? 4. > ॥२४£/ ख््ल १ ५2 | 

7 >> आळ > ह च्य "चक २७७” ७. किक. यी ८ आ 22.2"*..”५..2 2” ४२-२2 ...> २2. क 22 ४...“ त ळ्य) आहेव: 4” 2. क”... “शे. म्हट» “२ ८ ० च. र” “कळ. “> ८ न 
- क डेशशाशाााआधहेशेशशशयाशआ 1] क ऑशशाबाकायायामारेजज्मबाशाशावायाविदव या -*८४५॥४४५४0ची णा ण “ 4 "72 १ 
» ८.*-_> ० ७... , ७ (.०9/)% ., ७.) , 9 (/०-०)१ ._ ७... क ०... क, ८>*--०* 

म चा क॑ र स्य > ह्यो की च कि ३ & का द |) |) न “१ त 1 
“ म |) चा री त लि व. 11 / त, क 
श् क री 94 ता 


|) 


र. 


210 2000100010 


पण मांजर आणि गाणारा पक्षी असे दोघे दूर गेल्याचा कोल्हीला 
सुगावा लागला . ती घाईघाईने झोपडीजवळ आली व खिडकीच्या खाली 
बैठक मारून तिने गाणे म्हणायला सुरुवात केली : 


“ कोंबडोबा कोंबडोबा 

लाल तुरा तुझा छान, 
पांढरीशुभ्र तुझी छाती 

दाढी सुरेख रेशीमपोती , 
दावशील मुखडा तुझा देखणा 


| 11 


तर देते पसाभर वाटाणा ! 


झाले ! खूष होऊन कोंबड्याने आपला मुखडा खिडकोबाहेर काढला 


न काढला तोच कोल्हीने त्याच्यावर झडप घातली व त्याला बकोटीत 
धरून आपल्या बिळाकडं निघाली. 
आणि कोंबड्याने घाबरून एकच आकांत मांडला : 


“घावा हो धावा! * 
या गरीब बिचाऱ्या कोंबड्याला 

कोल्ही नेते भाजायला , 

दाट जंगलाच्या पल्याड 

खोल नदीच्या पल्याड 

उंच डोंगराच्या पल्याड... 


र “% > ४ 44% “५ उ...” ऑक अक्ष ७७० 322... त चय 
दै 
९४. 77 90 टार 
 “कचळळ हळ ०». क र 
७ न 


4 पिन 1 


. आ ह क 
-्ञ्ञ 
॥ “५ “४७. “* 00 200770७” >. 


/22७ 


रं 1. अ. -0 2 


० कक: 


र 


धाव मांजरा , धाव पक्ष्या 
वाचवा गरीब कोंबड्याला ! ” 


मांजराला आणि गाणाऱ्या पक्ष्याला कोंबड्याचा आक्रोश ऐंक्‌ गेला. 
ते घाईघाईने कोल्हीच्या पाठोपाठ गेले व तिच्यापासून कोंबड्याची सुटका 
करून त्याला घरी घेऊन आले. 
दुसऱ्या दिवशी मांजर आणि गाणारा पक्षी जेव्हा लाकडे तोडायला 
परत रानात निघाले तेव्हा त्यांनी पुन्हा कोंबड्याला कडकपणे बजावले : 
“ कोंबड्या , खिडकोतून अजिबात डोकावून पाहू नकोस. आम्ही 
आज पूर्वीपेक्षा आणखी लांब जाणार आहोत आणि तुझ्या आरोळ्या 
कदाचित आम्हाला ऐकायला यायच्या नाहीत . ” 
पण ते दोघे गेले न गेले. तोच कोल्ही झोपडीजवळ हजर झाली व 
गाऊ लागली : 
“ कोंबडोबा कोंबडोबा 
लाल तुरा तुझा छान, 
पांढरीशुभ्र तुझी छाती / 
दाढी सुरेख रेशीमपोती , 
दावशील मुखडा तुझा देखणा 
तर देते पसाभर वाटाणा ! 


पण कोंबडा घरात मुकाट बसून राहिला. तेव्हा कोल्ही पुन्हा गाऊ 


“ रस्त्यावरून धावली कारटी 
सांडत गेली गव्हाची पोती, 
भरभर टिपून गव्हाचे दाण 
कोंबड्यांनी संपवळे मघाशीच 
अन्‌ कोंबडे राहिले उपाशीच! ” 


हे ऐंकल्यासरशी कोंबडा चिडला आणि खिडकीतून मुंडके बाहेर 
काढून ओरडला: 

“कॉक कॉक कॉक! कोंबडे का म्हणून राहतील उपाशी?” 

तेवढ्यात कोल्हीने झडप घातली व कोंबड्याला बकोटीला मारून 
आपल्या बिळाकडे धूम ठोकली. 

कोंबडा आक्रोश करू लागला : 


“धावा हो धावा! 

या गरीब बिचाऱ्या कोंबड्याला 
कोल्ही नेते भाजायला , 

दाट जंगलाच्या पल्याड 

खोल नदीच्या पल्याड 

उंच डोंगराच्या पल्याड. . 

धाव मांजरा , धाव पक्ष्या, 
वाचवा गरीब कोंबड्याला ! ” 


७7-22 


ऱ शकि स्त 
ष्ट्र 

*। 
> त्रा 


>/-** ->>-<*< *”* 


॥ ००५५५९ ५०४५५ ५29” 


भक 


रश ब ६१ १.33 


-- .* (९.4 


क्ट ह 1 
नसती 


“आहे” २०६ र२०२००-२७२२०-२.०२2४७०२०..५७-../ 232 र२2.२४४- ७2 क. 
क 
]र्‍ 
* 
क 
१ 
| 
> 


की. 
क 
(चळ 
ण 
९८2०-९० ७-2८2००८-2५- 


मांजराने आणि गाणाऱ्या पक्ष्याने कोंबड्याचा आक्रोश ऐकला व 
ते कोल्ह्यामागे धावले . मांजर जोराने पळत निघाले व पक्षी उडत निघाला 
आणि दोघांनी प्रयत्नांची शर्थ केली. त्यांनी कोल्हीला गाठले. 
मांजराने आपले पंजे वापरले , पक्ष्याने चोच वापरली आणि कोल्होवर 
दोघांनी अटीतटीने चढाई केली . अखेरीस त्यांनी कोंबड्याला तिच्या तडाख्यातून 
सोडवून आणले. 

काही काळानंतर मांजर आणि गाणारा पक्षी पुन्हा रानात लाकडे 
तोडायला निघाले . जाण्यापूर्वी त्यांनी अगदी कडक शब्दात कोंबड्याला 
बजावले : 

“कोल्हीचं काही ऐकू नको आणि खिडकोतून डोकाव्‌ नको . आम्ही 
आज आणखी लांब जाणार आहोत आणि तू कितीही मोठ्यांदा ओरडलास 
तरी आम्हाला तुझ्या आरोळ्या ऐकू येणार नाहीत. ” 

आणि ते निघून गेले. ते जातात न जातात तोच काय! कोल्ही 


तिथे दत्त म्हणून हजर! तिने खिडकीखाली वैठक मारली व ती गाऊ 
लागली : अ 

“ कोंबडोबा कोंबडोबा 

लाल तुरा तुझा छान, 

पांढरीशुभ्र तुझी छाती 

दाढी सुरेख रेशीमपोती , 

दावशील मुखडा तुझा देखणा 


तर देते पसाभर वाटाणा ! ” 


कु र ह वुड, ! शकि जा भु 
र 
9 शर ४ ५] 


/->****”** > >. > “७2-27 


२४4 डय ।*४::९/ 
पपन्ापपनपा्परने यन्य 


> 
:_च्हाक” “७ 3 की 


७२५२---५--५*रु2” 
४०% क 


ि 
् ४. ५2 
ण्य क «> “> - फपा(टी 1 “ ५२2रटॉपपिपी "१ >> ५-4. “क्ाा्“““> "८-४... 
व क क 6४ ४00१४77 , ७ (_ 97”) फे ७... , * (९.७ :. 6... भ. पा ७,-. ७ 
र शं च ७ 9 >> र 1) क डं न 
1 ह ह «6 ह ह क > 


कोंबडा घरात मुकाट बसून राहिला. तेव्हा कोल्ही पुन्हा गाऊ 
लागली 


रस्त्यावरून धावली कारटी 
सांडत गेली गव्हाची पोती, 
भरभर टिपून गव्हाचे दाणे 
कोंबड्यांनी संपवले मघाशीच 
अन्‌ कोंबडे राहिले उपाशीच ! ” 


पण तरीही कोंबडा अगदी तोंडाला कुलूप लावून अळी मिळी गुप्‌ 
चिळी बसला . तेव्हा कोल्हीने नवे गाणे सुरू केले 


“ रस्त्यावरून धावले पुरुष 
सांडत गेले भुईमूग, 

भरभर टिपून भुईमुगाचे दाणे 
कोंबड्यांनी संपवळे मघाशीच 
अन्‌ कोंबडे राहिले उपाशीच!” 


रश 


कोंबड्याचे मौन संतापासरशी मोडले व मंडके खिडकीबाहेर काढून 
तो ओरडला : 

“ कॉक कॉक कॉक ! कोंबडे का म्हणून राहतील उपाशी?” 

कोल्हीने झटदिशी कोंबड्याची मानगूट धरली व सरळ दाट जंगलाच्या 


०९५७ 


८.०. >... कळ के... ही... नह”, 


शप्पत डो, 2) वत ह आळा डु वक व्य तर्ययतु्प्याय 
नळ ननक 
*३४०८८४ ०७०८ ०१०० ण 30 कन 


पल्याड , खोल नदीच्या पल्याड , उंच डोंगराच्या पल्याड आपल्या बिळाची 
वाट धरली. 

कोंबड्याने बेंबीच्या देठापासून ओरडून आक्रोश केला , पण मांजराला 
आणि गाणाऱ्या पक्ष्याला त्याचे ओरडणे काही ऐकू गेळे नाही. आणि 
जेव्हा ते घरी परत आले तेव्हा कोंबडा बेपत्ता होता. 

मांजर आणि गाणारा पक्षी ताबडतोब कोल्हीच्या पाठलागावर 
निघाले . मांजर धावत होते आणि पक्षी उडत होता व दोघांनी प्रयत्नांची 
शर्थी केली . अखेरीस ते कोल्हीच्या बिळाजवळ येऊन पोचले. मांजराने 
आपले तंतुवाद्य सावरले व बोटांनी त्याच्या तारा छेडीत ते गाऊ लागले : 


“झनन्‌ झनन्‌ झनन्‌ 
झंकारती सोनेरी तारा 
विहीण कोल्हीबाई 


अजून आली नाही घरा!” 


कोल्हीने हे गाणे ऐकले. ती मनाशी म्हणाली : “ कोण बाई एवढं 
सुरेख गातंय ? फारा दिवसात असं ऐकलं नाही गाणं!” 

कोण सुरेख गातेय हे पहायला कोल्ही आपल्या बिळातून बाहेर आली. 
तेवढ्यात मांजर आणि गाणारा पक्षी तिच्यावर तुटून पडले . त्यांनी तिला 
बदड बदड बदडले. एवढे चोपले की, कोल्ही बिळात परतली तेव्हा 
अर्धमेली झाली होती. 


१ £ ७०-५५. ४ अ क > ळार-»-२ २०२२२2४५४८ -2-२५४६८२* 


द ळे १ 


री, 


> 4७. क”, ९५.“ ७७०२०५०२2२ --८०५४८-०* क 


2320 ५ ८07 --॥ १७ ाीशा0ीणणणाणणी क क 
७... , ७ («.००) २ %,.. . 9 “७ -% .- कै... ७ (८.७) ७ 
रि १ कि क क ४ ” ची र्क व) , के . च 
1) च 4 छू शै क शॉ 
ह १ त १ 


-“----><<“५ - * ही 
) % “6” ५७) ७ ७... , 9७८. 0”) ७ 
शा ७६७) , 9. *““).,. ७६१७ , 


पळ पोटात 


(७७ 


» 
> 2२५ -<-- 22-2४ -7- 


त्यानंतर मांजराने व गाणाऱ्या पक्ष्याने कोंबड्याला टोपलीत घातले 
आणि घरी आणले. 

आणि त्या दिवसापासून ते तिघेही त्या जंगलातल्या झोपडीत सुखाने 
रहात आहेत. 


॥8॥॥॥७७ -- ३070100 ॥7२६७ 
ी सन मड0त 0३ ४833. 


प. ७३१२४ बघता 


प्रगती प्रकाशन 
मॉस्को 


सोबिएत संघात मुद्रित 
द) मराठी अनुटाद , प्रमती प्रकाशन , १९८० 


70४02-39 री 
014 (01)-60 । 


_480आ00000. 


